मे. पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेतलेल्या 
हेलीकॉप्टर मुदतवाढीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा १ ब. 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०३ जानेवारी, २०२०. 


वाचा- १. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. - एनएएक्स ०११६/प्र.क्र.२२/विशा १ ब, दि. ३०/१/२०१६. 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. - एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा १ ब, दि. ३१/३/२०१८. 
३. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. - एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विश्ा १ ब, दि. २९/३/२०१९. 
४. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. - एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विश्ा १ ब, दि. २३/९/२०१९. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.- पोमसं/२१-अ/१९५/हेलिकॉप्टर/ 
१४४/२०१७, दि. १३/१२/२०१९ . 


प्रस्तावना :- 

मे.पवनहंस हेळीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई व पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामध्ये 
नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने-आण 
करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची 
पाहणी करणे इ. कामांकरिता हेलीकॉप्टर भाडे तत्वावर घेण्याकरीता दि. २२/२/२०१६ रोजी करार करण्यात 
आला होता. प्रस्तुत कराराची मुदत संपल्यानंतर संदर्भाधीन क्र. २, व ३ वरील वरील शासन निर्णयांन्वये अनुक्रमे 
दि. २२ मार्च, २०१८ ते २१ मार्च, २०१९, दि. २२ मार्च ते २१ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत हेलिकॉप्टरच्या वापरास 
मुदतवाढ देण्यात देण्यात आली होती. तसेच संदर्भाधीन क्र. ४ वरील शासन निर्णयान्वये दि. २२ सप्टेंबर ते ३१ 
डिसेंबर, २०१९ किंवा जर्मनीकडून खरेदी केलेले हेलिकॉप्टर कार्यन्वीत होईपर्यंत या दोन्ही पैकी जे अगोदर 
घडेल तोवर मुदतवाढीस मंजूरी देण्यात आली होती. 

नक्षलविरोधी अभियान तसेच यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी तसेच आपत्कालिन 
परिस्थितीमध्ये जखमी कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी व अभियानादरम्यान जवानांना तातडीची मदत 
पुरविण्याकरिता तसेच वेळप्रसंगी राज्याच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरची 
आव्यकता आहे. सद्य:स्थितीत जर्मनी येथील उत्पादक कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले नवीन हेलिकॉप्टर 
कार्यान्वीत होईपर्यंत गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलाकरिता मे.पवनहंस लिमिटेड मुंबई यांच्याकडून घेण्यात 
आलेल्या हेलिकॉप्टरला मुदतवाढ देण्याची विनंती अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नक्षलग्रस्त अतिसंवेदशील भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच 

जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना तसेच पोळीस अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य 
पुरविणे तसेच जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. कामांकरिता सन २०१६ मध्ये 
झालेल्या दर करारानुसार मे. पवन हंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांच्याकडून घेतलेल्या हेलिकॉप्टरची मुदत दि. १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा १ब 


जानेवारी ते ३० जून, २०२० किंवा जर्मनी येथील उत्पादक कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले नवीन हेलिकॉप्टर 
कार्यान्वीत होईपर्यंत या दोन्हीपैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत वाढविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (00) (०१) जिल्हा पोलीस बल 
(२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशीर्षाखाली करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४४८/२०१९/ व्यय-७, 
दि. २/१/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०३१७३३२७०७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Vankétech Day nha 


2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671 
ki 


Madhav Bhat ७५५७५ 
(व्यंकटेश भट) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा. 
६. सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य. 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
११. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई 
१३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे 
१६. foals पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
१७. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया. 
१८.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया. 
१९. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर. 
२१. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
22. निवडनस्ती (विजा-१ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


